राष्ट्रीय छात्र सेना, औरंगाबाद, 
कोल्हापूर व नागपूर कार्यालयांच्या 
प्रशिक्षण/ शिबिरांकरीता निधी 
वितरीत करण्यास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, 
शासन निर्णय क्र :- राछासे-२६२३/प्र.क्र.१७२/क्रीयुसे-३, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन,मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १४ सप्टेंबर, २०२३. 
वाचा :- 
१. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२, 
दि. १७ एप्रिल, २०१५ 
२. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांचे पत्र क्र.राछासे/अर्थ प्रशिबिरे /२०२३-२४/का- 
५/२८१९, दि. ०१ सप्टेंबर, २०२३ 

प्रस्तावना = 

शिक्षण संस्थेतील माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी 
सन १९४८-४९ मध्ये राष्ट्रीय छात्रसेना दलाची देशव्यापी स्वरुपात स्थापना करण्यात आली असून 
राष्ट्रीय छात्रसेनेची तरतूद व रचना करण्याच्या दृष्टीने "राष्ट्रीय छात्रसेना कायदा, १९४८" हा 
अधिनियम करण्यात आला आहे. 

राज्यातील राष्ट्रीय छात्र सेना कार्यालयांकडून राष्ट्रीय छात्रांकरीता प्रशिक्षण 
/शिबिरांमार्फत विविध उपक्रम राबविण्यात येतात. प्रस्तुत उपक्रमाकरीता सन २०२३-२४ या आर्थिक 
वर्षात उपलब्ध असलेल्या अर्थसंकल्पीत तरतूदीमधून राष्ट्रीय छात्र सेना कार्यालयांच्या ०३ शिबीर/ 
प्रशिक्षणांकरीता एकूण रू. ५६,३३,१३९/- (अक्षरी रूपये छप्पन लक्ष, तेहत्तीस हजार, एकऱो 
एकोणचाळीस wad) इतका निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय : - 

राज्यातील राष्ट्रीय छात्र सेनेच्या कार्यालयांकडून राष्ट्रीय छात्रांकरीता प्रशिक्षण 
/शिबिरांमार्फत विविध उपक्रम राबविण्यात येतात. प्रस्तुत उपक्रमाकरीता सन २०२३-२४ या आर्थिक 
वर्षात उपलब्ध असलेल्या अर्थसंकल्पीत तरतूदीमधून राष्ट्रीय छात्र सेना कार्यालयांच्या खालील 
तक्त्यात नमूद ०३ शिबीर /प्रशिक्षणांकरीता एकूण रू. ५६,३३,१३९/- (अक्षरी रूपये छप्पन लक्ष, 
तेहत्तीस हजार, एकशे एकोणचाळीस फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास व सदर रक्‍कम आयुक्त, 
क्रीडा व युवक सेवा यांच्या अधिनस्त ठेवण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. प्रशिक्षण/ठिबिर कार्यालयाचे नांव वितरीत करावयाचा निधी 
शि . | ५० महाराष्ट्र बटालियन,एन.सी.सी. औरंगाबाद रू. १६,७५,०००/- 
०६ महाराष्ट्र मुलींचे बटालियन,एन.सी.सी. कोल्हापूर रू. १७,०९,६४९/- 
०२ महाराष्ट्र हवाई पथक, एन.सी.सी. नागपूर रू. २२,४८,४९०/- 
एकूण रू. ५६,३३,१३९/- 


२. 


शासन निर्णय क्रमांकः राछासे-२६२३/प्र.क्र.१७२/क्रीयुसे-३, 


सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये वित्तीय 


अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, उपविभाग-३, अनु. क्र. ४ परि. क्र. २७ (२(ब) नुसार 
प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


Sx 


सदर खर्च राष्ट्रीय छात्र सेना, मागणी क्रमांक- ई-३, २२०४, क्रीडा व युवक सेवा, १०२, (09) 


विद्यार्थ्यांसाठी युवक कल्याण कार्यक्रम (09)(09) राष्ट्रीय छात्र सेना (अनिवार्य) २१, पुरवठा व सामग्री 
(२२०४ ००१६) या उपलेखाशीर्षामध्ये सन २०२३-२४ मध्ये उपलब्ध असलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात 
यावा. उक्त रक्‍कम कोषागारातून आहरित करणेकरीता आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून संबंधित 
समादेशक अधिकारी, गट मुख्यालय, राष्ट्रीय छात्र सेना यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. तसेच 
आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


8. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०९१४१५१०२०९५२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


lly signed by SHAILA BABAN YADAV 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
RESOURCES DEPARTMENT, postalC 


4.20=a022aa350b02721b783553b5104e92637bb746c0917ca3701 
d5Se5feb1bSb141 


pseudonym=D9E9BF 254955487569 1C6300C3F682524A 1 406B3, 
serialNumb: B315F80D517C9B1A66011D10F7F68624DB9044C9 
8A741CFDOA1AEF85A9F714, ‘SHAILA BABAN YADAV 
2023.09.14 15:13:41 +05'30' 
(शैला ब. यादव) 
अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन 
> 


१. प्रधान सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


. अतिरिक्‍त महासंचालक, राष्ट्रीय छात्र सेना संचालनालय, मुंबई 

. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) -१/२, महाराष्ट्र , मुंबई/नागपूर. 

. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/२,महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 

. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 

. विभागीय उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, औरंगाबाद, कोल्हापूर व नागपूर 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

९. 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद, कोल्हापूर व नागपूर 


१०. समादेशक अधिकारी, ५० महाराष्ट्र बटालियन,एन.सी.सी. औरंगाबाद 

११. समादेहाक अधिकारी, of महाराष्ट्र मुलींचे बटालियन,एन.सी.सी. कोल्हापूर 
१२. समादेशक अधिकारी, ०२ महाराष्ट्र हवाई पथक, एन.सी.सी. नागपूर 

१३. अवर सचिव,वित्त विभाग-व्यय-५/विनियम/अर्थसंकल्प-८, मंत्रालय, मुंबई 
१४.निवड नस्ती, क्रीयुसे-३ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


